परिवहन आयुक्‍त कार्यालयासाठी 
बायबॅक पध्दतीने नवीन फ्रॅकिंग मशीन 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन)विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११८/प्र.क्र. ०२ /परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्राळय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: ०९ जानेवारी २०१८ 


वाचा : 


परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे क्र.पआका/का-१०/फ्रॅकिंग मशीन खरेदी/२०१७/ 
जा.क्र.१६५२६, दि.०६ डिसेंबर २०१७. 


प्रस्तावना : 
परिवहन आयुक्त कार्यालयातील पोस्टाच्या कामाकरिता उपयोगात येणारी sh fest मशीन 


५ वर्षे जुनी आहे. तसेच सेवापुरवठादाराने दिलेल्या सर्व्हीस रिपोर्टनुसार wf यंत्रणेचा PSD 


Battery पार्ट लो दाखवत असल्यामुळे ते कधीही बंद पडण्याची शक्यता आहे. परिवहन आयुक्‍त 


कार्यालयातील कामाचा खोळंबा होऊ नये म्हणून या कार्यालयाकरिता afer ta मशीन 


खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 
परिवहन आयुक्त कार्यालयाकरिता फ्रेंकिंग मशीन खरेदी करण्यास्तव विहित पध्दतीने 


दरपत्रके मागवून सर्वात कमी दर नोंदविलेल्या पिटनी बाऊस या पुरवठादाराकडून १ toler 


मशीन खरेदी करण्यासाठी रु. ८८,५००/-( रुपये अठ्ठयाऐंशी हजार पाचशे wad ) इतक्या 


खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


यासाठी येणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-३, मुख्य SUNY २०४१,वाहनांवरील कर (००) 


(००१) संचालन व WIRAA (०१) प्रशासन (०१)(०१) परिवहन आयुक्‍त आस्थापना योजनेत्तर 


दत्तमत (२०४१ ००१८), १३ कार्यालयीन खर्च या अंतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षाकरिता उपलब्ध 


असणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११८/प्र.क्र. ०२ /परि-४ 


सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-१, उपविभाग- 


४, अ.क्र.9 मधील अटींच्या अधिन राहून प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०१०९१६२४५९२२२९ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Kadam Dattatray Hi 


Kadam Dattatray १५५५०५ ton 


2.5.4.20=7fee1 bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df7 49270342 


H a n aa a n t 8e9ad65c6cd79299927331e6f, cn=Kadam Dattatray 


Date: 2018.01.09 16:28:44 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन)विभाग 


प्रत, 


मा.राज्यपाल, यांचे खाजगी सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/ (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन / लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 

११.निवड नस्ती, परि-४ 


र? ~ SGM KC WwW A -8 


पृष्ठ २ पैकी २ 


